“मराठी तितुका मेळवावा (विश्वसंमेलन)” -- 
आयोजनासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मभासं-२०२२/प्र.क्र.१२५/भाषा-२ 
८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २१ नोव्हेंबर, २०२२ 


शासन निर्णय- 

मराठी भाषेचा सर्वांगीण प्रचार-प्रसार वैश्विक स्तरावर होण्यासाठी तसेच, सर्वांमध्ये मराठीतून 
संवाद करण्याची रुची निर्माण करण्यासाठी, दैनंदिन वापरामध्ये मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर 
करण्यासाठी जनतेला प्रोत्साहित करण्याकरिता “मराठी तितुका मेळावा” या उदात्त हेतूने एक 
विश्वसंमेळन मुंबईत आयोजित करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यानुषंगाने मा.मंत्री, मराठी भाषा यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दि.२८.१०.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मुंबईमध्ये विश्वसंमेलळन आयोजित करुन 
परदेझातील आणि इतर राज्यातील महाराष्ट्र मंडळाच्या सदस्यांना संमेळनासाठी आमंत्रित करण्याचा 
निर्णय घेण्यात आला. 
२. मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती आणि कला यांना एक दीर्घ परंपरा व स्वतंत्र ओळख आहे. 
महाराष्ट्राच्या या दीर्घ परंपरेचा उत्सव साजरा व्हावा, मराठी संस्कृतीला उजाळा मिळावा, अभिजात 
मराठी साहित्याचे श्रवण व्हावे, पारंपरिक कला अभिव्यक्त व्हाव्यात, उद्योग कल्पनांचे आदान-प्रदान 
व्हावे यासाठी भारतातील आणि भारताबाहेरील मराठी भाषिकांचे “मराठी तितुका मेळवावा 
(विश्वसंमेळन)” मुंबई येथे दिनांक ४, ५ व ६ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत आयोजित करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती 
मंडळ, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ आणि राज्य मराठी विकास संस्था या कार्यालयांनी 
शासनस्तरावरुन वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या निदेशानुसार कार्यवाही करुन या विश्वसंमेलनाच्या 
आयोजनात सहभाग घेणे बंधनकारक आहे. 
४. या विश्वसंमेलनाच्या अनुषंगाने करावयाच्या अन्य कामांकरीता विविध संस्थांची नियुक्‍ती करणे 
तसेच इतर अनुषंगिक कामांकरीता खाजगी संस्थांची निवड करणे इत्यादी महत्वाच्या कामांची रुपरेषा 
तयार करणे व कार्यक्रमाचे नियोजन करणे यासाठी पुढीलप्रमाणे दोन समित्या गठीत करण्यात येत 
आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मभासं-२०२२/प्र.क्र.१२५/भाषा-२ 


(9) विश्वसंमेळन कार्यकारी समिती — 


१) सहसचिव/उपसचिव, मराठी भाषा विभाग  -- झइअध्यक्ष 
२) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय -- सदस्य 
३) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई -- सदस्य 
४) सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई -- सदस्य 


५) संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था -- सदस्य सचिव 


(२) सुकाणू समिती - 


उपरोक्त कार्यकारी समितीवर पुढील सुकाणू समिती नियंत्रण व मार्गदर्शनाचे काम करील. 
१) मा. मंत्री, मराठी भाषा 

प्रधान सचिव, मराठी भाषा 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोड निर्मिती मंडळ, मुंबई 

४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 

५) अउध्यक्ष, मराठी भाषा सल्लागार समिती 


AD 


AN 


) 
) 
) 
) 


५. जगातील अनेक देशातील मराठी भाषिकांसाठी उपक्रम राबविण्याची तरतूद विभागाच्या 
अधिनस्त असलेल्या राज्य मराठी विकास संस्थेच्या घटनेमध्ये आहे. त्यामुळे सदर विश्वसंमेलनाचा खर्च 
राज्य मराठी विकास संस्थेकडील “मागणी क्र.झेडएफ-२, २२०५, कला व संस्कृती, (००) १०२ कला व 
संस्कृती WASH, (०२) कार्यक्रम, (०२) (०१) राज्य मराठी विकास संस्था (कार्यक्रम), ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) (२२०२ ३२०५)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२११६४६१४६२३३ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MILIND 
BHAGWAN 
GAWADE 


(मिलींद गवादे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मभासं-२०२२/प्र.क्र.१२५/भाषा-२ 


मा. मंत्री, मराठी भाषा यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोड निर्मिती मंडळ, मुंबई (संबंधित कार्यालयामार्फत) 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई (संबंधित कार्यालयामार्फत) 
अध्यक्ष, मराठी भाषा सल्लागार समिती (संबंधित कार्यालयामार्फत) 

भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई 

संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 

सहसचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (भाषा-२). 


Aca 


o~ 
ae 
mn 


& 


~n 


Ss 


tos 
पु 


£93) 
a प-- >> 


&. 


~~  "-< "-< iTS "-<« "<< *"--८ "> "- 


~ 


९ 
qo 
११ 
१२ 
१२ 
१३ 
१३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


